शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) दोन व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ ($-२०:५६१००-१७७५००, ७ व्या 
वेतन आयोगानुसार ) संवर्गातील पुढील अधिकाऱ्यांची तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन 


अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
गट-अ यांच्या बदल्यांबाबतबाबत...... 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : आस्थाप्र-२२१९/प्र.क्र.२४२/ ना.पु.१५. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९. 


अ.क्र. जिल्हा पुरवठा सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
अधिकारी यांचे नाव 
1 १_| २ ३ a: cre 
| 4 | श्री. देवराव वानखेडे | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम जिल्हा पुरवठा अधिकारी,गोदिया 
२ श्री. नरेंद्र भागडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोळी | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोळी 
3 | श्री. अनिल बन्सोड जिल्हा पुरवठा अधिकारी,वर्धा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा 
४ श्री. रमेश बेडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी,भंडारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वर्धा 
4 श्री. महेश पाटीळ = | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी 
२. सदर पदावर कार्यरत अधिकारी यांना दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ ( म.नं.) पासून एकतर्फी 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी नव्याने आदेश 
काढण्याची आवश्‍यकता नाही. 
४. संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व संबंधित उपायुक्‍त (पुरवठा ) 


यांनी वरील अधिकारी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतची माहिती शासनास 


त्वरित सादर करावी. 


शासन SRT क्रमांकः आस्थाप्र-२२१९/प्र.क्र.२४२/ ना.पु.१५ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२०२२१८०३९८०६ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


a Digitally signed by Asmita Gopal Jagtap 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food Civil Supply 

SMita 000१) णा sats 
st 
5, 


7844a91135f45e7219341 1 1ca2b5dc8481b51e96a7 
080, 
sel 8e2cf7f99a7e33f6152bff0b34255dd63550b37c8fbb 
b9a98cee4ecd4336F598, cn=Asmita Gopal Jagtap 
Date: 2019.09.20 22:06:18 +05'30' 


(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रती, 
१) श्री .देवराव वानखेडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
२) श्री .नरेंद्र भागडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
३) श्री. अनिल बन्सोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
४) श्री. रमेश बेंडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
५) श्री .महेश पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 


प्रत:- 


Ee) 


) विभागीय आयुक्‍त, कोकण / अमरावती / नागपूर. 
) मा. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय्य सहाय्यक. 
) महाळेखापाल-१व २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), मुंबई व नागपूर. 
) मा. मंत्री (अनापु व ग्रासंवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (अनापु व ग्रासंवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


(> 
ae 


विभागीय उपायुक्त (पुरवठा), कोकण / अमरावती / नागपूर. 

महसूल व वन विभाग, कार्यासन ई-२. 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी / हिंगोली /वाशिम / वर्धा / भंडारा /गोंदिया/ गडचिरोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / हिंगोली /वाशिम / वर्धा / भंडारा /गोंदिया/ गडचिरोली. 
१०) निवडनस्ती/नापु-१५. 


-८४) 


&. 


(९ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


